अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, 
औरंगाबाद यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, नांदुर मधमेश्वर कालवा विभाग-२, 
वैजापूर मु. औरंगाबाद व त्या अंतर्गत ४ उप- 
विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०१९ ते दिनांक ३०.०९.२०१९ 
या कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदत ०३१९/प्र.क्र.९२/१९/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१२ मार्च, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०४१८/ प्र.क्र.२८४/१८/मो.प्र.१, 
दिनांक १२.१०.२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद यांचे जा.क्र. 
औपामं/गोपनिय शाखा/मुदतवाढ प्रस्ताव/मोठे प्रकल्प/८१२/सह, 
दिनांक ११.०२.२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, नांदुर मधमेश्वर कालवा विभाग-२, वैजापूर मु. औरंगाबाद व त्या अंतर्गत ४ उप-विभागातील 
सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १३४ पदांना सोबतचे विवरण 
पत्रामध्ये (विवरणपत्र “अ*) दर्शविल्याप्रमाणे व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १ पदाला सोबतचे 
विवरण पत्रामध्ये (विवरणपत्र “ब*) दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक 09.03.2098 ते दिनांक ३०.०९.२०१९ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च“मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष 
४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण १९० - सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली 
अंशदान (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ 
आय- २०४)” या लेखाशीर्षाखाली प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार त्यांचेकडील उपलब्ध 
निधीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१९/प्र.क्र.९२/१९/मोप्र-१ 


तसेच रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण १९० - 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत (०२) (०५) गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली sisted (उर्वरित महाराष्ट्र) (४७०१ एच- ८९९)” या 
लेखाशीर्षाखाली प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार त्यांचेकडीळ उपलब्ध निधीतून भागविण्यात 
यावा. 


३. हे आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०३१५१६५५११८७२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Ranjit Shivaji Ahi 
, O=G hi 


Ranjit 


ivajirao Ahire 
Date: 2019.03.15 16:56:47 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र : विवरणपत्र "अ" व "ब" कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

३) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

४ अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद. 

५) कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर कालवा विभाग-२, वैजापूर, मुख्यालय औरंगाबाद. 
) क.अ., अर्थ -१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७ क.अ., आ (प्रशि) - कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मो.प्र.१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


an 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१९/प्र.क्र.९२/१९/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ” 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदत-०३१९/प्र.क्र. ९२/१९/मोप्र-१ 
दिनांक: १२/०३/२०१९ चे सहपत्र. 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ. 


विभाग/ उप विभागाचे नांव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


३ 


| ४ 


औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, 
औरंगाबाद 


अधीक्षक अभियंता 


शि 


सहा.अधीक्षक अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/शा.अ. 


उच्चश्रेणी लघुलेखक 


अधीक्षक 


प्रथम लिपिक 


वरिष्ठ लिपिक 


मुख्य आरेखक 


सहा. आरेखक/आरेखक श्रेणी-२ 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


संगणक कार्यक्रम चालक 


OO} O}] AV] OO} OO} AW] KC] -0। OO] CK] oO} OO} -0 | AV] -0 


एकूण :- 


नां.म.कालवा विभाग क्र.२ वैजापूर 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


क.अ./ज्ा.अ./सहा. अभियंता श्रेणी-२ 


विभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपिक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


संगणक 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१९/प्र.क्र.९२/१९/मोप्र-१ 


अ. क्र. विभाग/ उप विभागाचे नांव पदनाम पदसंख्या 
1१ | २ ३ 1 ४ 
टंकलेखक ३ 
आरेखक/आरेखक श्रेणी-१ pd 
सहाय्यक आरेखक/आरेखक श्रेणी-२ | 
भांडारपाल |... 
सहाय्यक भांडारपाल/भांडार लिपिक aa 
वाहन चालक a_i 
नाईक pd 
शिपाई षु 
चौकीदार 
ळलघुटंकलेखक/ नि.श्रे.लघुलेखक | | 
एकूण :- ३४ 
३. (१) नांमका उपविभाग क्र.५ उप कार्यकारी अभियंता | 
अहमदनगर 
क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
वरिष्ठ लिपिक a 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक | १_| 
अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ शिश 
स्था.अ.सहायक ४ 
वाहन चालक 1 ae 
शिपाई २ 
चौकीदार (ही... 
एकूण :- १८ 
४. (२) नांमका उपविभाग क्र.७ उप कार्यकारी अभियंता | 
अहमदनगर 
क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
वरिष्ठ लिपिक शिश 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक ae 
अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ Le a 
स्था.अ.सहाय्यक ४ 
वाहन चालक 1 | 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१९/प्र.क्र.९२/१९/मोप्र-१ 


अ. क्र. विभाग/ उप विभागाचे नांव पदनाम पदसंख्या 

1१ | २ ३ 1 ४ 
शिपाई २ 
चौकीदार pa 

एकूण :- १८ 
प्‌. (3) नांमका उपविभाग क्र.९ वैजापूर ।उप कार्यकारी अभियंता i 

मु.वडीगोद्री 

क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
वरिष्ठ लिपिक | oe 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक | १_| 
अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ a 
स्था.अ.सहाय्यक ४ 
वाहन चालक दिव्या 
शिपाई २ 
चौकीदार | १_| 

एकूण :- १८ 
६. (४ ल.पा.उपविभाग भूम मुख्यालय ।उप कार्यकारी अभियंता णं 

आष्टी 

क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
वरिष्ठ लिपिक | १_| 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक pd 
अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ La 
स्था.अ.सहाय्यक ४ 
वाहन चालक az 
शिपाई २ 
चौकीदार |, i 

एकूण :- १८ 

एकूण सर्व १३४ 


Ranjit Shivajirao 
Ahire 


=Water 


= 1abde6c83c28d6dbd' lea १९9 
601da7303357626d5f5, cn=Ranjit Shivajirao Ahire 
Date: 2019.03.15 16:57:45 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१९/प्र.क्र.९२/१९/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदत-०३१९/प्र.क्र. ९२/१८/मो.प्र.१, दिनांक: १२/०३/२०१९ चे सहपत्र 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ. 


अ.क्र. । विभाग/उप विभागाचे कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम । पदसंख्या | सेवानिवृत्तीचा 
नाव दिनांक 
दिनांक 
र कार्यकारी अभियंता, श्री. रामनाथ मुरलीधर | मुकादम 7 39/04/2022 
नांदुर मधमेश्वर कालवा पानकर 
विभाग-२, वैजापूर मु. 
औरंगाबाद 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे :- १ Dayana RntShain Ae 
Ra NJ it esources Dep se (, postalCode=400032, 


2.5.4.20=1abde6c83c28d6dbd9f52f359ea16d2e960F16 


Sh IVajJ | fao Ah | re £7¢a457601da7303357626d565, Ranjit Shivaj 


Date: 2019.03.15 16:58:58 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


